वैद्यकीय कारणास्तव बदली करणेबाबत. 
डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव , 
पशुधन विकास अधिकारी,गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.०१/पदुम-१ 
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- १६ मे, २०१८. 

शासन आदेशा :- 

डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव हया we विकास अधिकारी, पश्युवैद्यकिय दवाखाना, श्रेणी-१ 
लाखनवाडा , तालुका. खामगांव,जि. बुलढाणा या पदावर दि.१३.१०.२०१५ पासून कार्यरत आहेत. डॉ. यादव 
यांचे वयोवृध्द वडीलांना मनोविकृतीचा आजार असून ते सर्वस्वी डॉ. अश्विनी यादव यांच्यावर अवलंबून आहेत. 
वडीलांच्या आजाराबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकित्सक, कोल्हापूर यांनी दिले आहे. डॉ. यादव यांचे 
कुटुंबिय कोल्हापूर जिल्हयात स्थायिक असून, उपचाराच्या सोईच्या दृष्टीने डॉ. यादव यांनी कोल्हापूर 
जिल्हयामध्ये महसूल विभाग बदलून बदली करण्याबाबत शासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. डॉ. यादव 
यांच्या निवेदनाचा शासन स्तरावर सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्यात आला असून विचारांती, महाराष्ट्र 
शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळ सेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल 
विभाग वाटप नियम-२०१५ दि.२८/४/२०१५मधील १२ (अ) १ येथील तरतूद तसेच महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मंजूरीने डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव, पशुधन विकास अधिकारी, 
गट-अ यांची अमरावती महसूल विभागातून पुणे महसूल विभागात खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ मध्ये 
नमूद ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव बदलीचे ठिकाण. 
[__१___| २ ३ 
7 . | डा. अश्विनी वसंतराव यादव Uae विकास अधिकारी(गट-आ), 
पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकिय | जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, कोल्हापूर , 
दवाखाना, श्रेणी-१ लाखनवाडा (रिक्‍त पदावर) 
ता.खामगांव जि. बुलढाणा 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था करुन डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव यांना कार्यरत 
पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करावे. तसेच डॉ. अश्विनी वसंतराव यादव यांनी वरीलप्रमाणे पदस्थापनेच्या 
पदावर विनाविलंब रुजू व्हावे. 

३. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५१६११४५१३१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
Vinod So panrao Di ctvo-covenmen Of aaa o-Agrcure And 


F Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b 1 c93fa9f36d97d56c0cf 
M e n d h e 07812a43c5ca5d6a24, cn=Vinod Sopanrao Mendhe 
Date: 2018.05.16 11:44:46 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 

१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा/कोल्हापूर. 
३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.०१/पदुम-१ 


eon SG mM 


प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, अमरावती/पुणे. 


. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, बुलढाणा/कोल्हापूर 


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा/कोल्हापूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/कोल्हापूर. 


. संबंधित ager विकास अधिकारी द्वारा आयुक्‍त Ua, म.रा.पुणे. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


